राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत 
१०- कंत्राटी सेवा या बाबीकरीता एकूण रुपये 
४६.५८ लाख इतका निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अर्थसं -०५२०/ प्र.क्र.११४/१३-स 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ फेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- १. राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, क्रमांक:- जा.क्र. 
रासनिप्रा / निवडणुक/ लेखा/ कक्ष/१५/ हिवाळी पुरक मागणी /१३०४३१/२०२०, 
यांचे दिनांक ०५.११.२०२० रोजीचे पत्र. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.पूरक -२०२०/ प्र.क्र.१५२/अर्थसंकल्प-३, 
दिनांक २२ डिसेंबर,२०२०. 
३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पुरक -१९२०/ 
प्र.क्र.(७१/२०२०)/१७स, दिनांक २३डिसेंबर,२०२० 


प्रस्तावना :- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे वाचा १ येथील 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे नियमित 
मानधन, परिश्रमिक, सेवानिवृत्त कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे दरमहा थकीत व नियमित 
परिश्रमिक यांची देयके अदा करण्यासाठी प्राधिकरणाने हिवाळी अधिवेशन डिसेंबर, २०२० च्या पुरवणी 
मागणीच्या अनुषंगाने कंत्राटी सेवा या बाबीसाठी रुपये ४६,५७,६३५/- व संगणक खर्च या बाबीसाठी 
रुपये १३,५६,१२०/- असे एकूण ६०,१३,७५५/- (अक्षरी पुर्णाकात रुपये साठ लाख चौदा हजार फक्त) 
इतक्या रकमेचा प्रस्ताव विधानमंडळास सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी, पुरक मागणीद्वारे मंजूर 
मागणी क्र.व्ही-२, २०७० FAX WAN सेवा (00) (८००)- इतर खर्च (००)(०१) राज्य सहकारी 
निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य) (२०७० ०८८२) १०- कंत्राटी सेवा करिता रूपये ४६.५८ लाख इतका 
निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे. पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी वितरणाची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन |नणंय निर्णय :- 

राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे कार्यालयासाठी डिसेंबर, २०२० 
च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरक मागणीद्वारे मंजूर मागणी क्र.व्ही-२, २०७० इतर प्रशासनीक सेवा (००) 
(८००)- इतर खर्च (००)(०१) राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (अनिवार्य (२०७० ०८८२) 
१०- कंत्राटी सेवा करिता रूपये ४६.५८ लाख इतक्या निधीची पुरवणी मागणी मंजूर झाली आहे. 
२. उपरोक्त मंजूर पुरवणी मागणीचा तपशील विचारात घेता १०- कंत्राटी सेवा याकरिता रुपये 
४६.५८ लाख (अक्षरी रूपये सेहचाळीस Ge अटठ्ठावन्न हजार फक्त) इतका निधी वितरणास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं -0420/ प्र.क्र.११४/१३-स 


३. १०- कंत्राटी सेवा अंतर्गत निधी वितरणासाठी वित्त विभागाच्या दिनांक २२ डिसेंबर,२०२० 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये कंत्राटी सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे परिश्रमिक / मानधनाचा खर्च १०- 
कंत्राटी सेवा या उद्दीष्टांतर्गत करण्यात यावा. 

४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला रुपये ४६.५८ लाख (अक्षरी रूपये सेहचाळीस 
लाख SSAA हजार फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यासाठी सहाय्यक निबंधक (अंदाज व नियोजन) 
सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून व 
सह सहकारी निवडणुक आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. निवडणूक प्राधिकरणांतर्गत कंत्राटी सेवा या बाबींकरीता वितरीत करण्यात 
येणारी रक्‍कम निवडणूक प्राधिकरण, २०७० ०८८२ अंतर्गत, १०-कंत्राटी सेवा या लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची पडेल. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.५०/ व्यय-२,दिनांक ०४.०२.२०२१ अन्वये 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२०५१४५८१८८२०२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावावे. 
Chaudhary Anil 
Jayaram 


B3ce, 


(अनिल ज. चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. सचिव, राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
४. अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई/ पुणे. 

५. अवर सचिव (१७स), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. उप सचिव, व्यय-२ / अर्थ-१३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१. मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार ), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांचे 
वरिष्ठ स्वीय सहायक. 
२. निवडनस्ती १३-स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


